नागपूर महानगरपालिकेच्या आस्थापने वरील 
श्री. कमलेश प्रकाशा पारतवार, मोहरीर यांच्या 
सेवा अकोला महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवर लिपिक या पदावर 
कायमस्वरुपी वर्ग करण्याबाबत शासन 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नामपा-१२२३/प्र.क्र.११९/नवि-२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २४ जून, २०२४ 


वाचा:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५०९/कार्या.१२, दि १५.०५.२०१९. 
२) नागपूर महानगरपालिका ठराव क्र. ४३२, दि.२२.०८.२०१९ 

3) अकोला महानगरपालिका ठराव क्र.०९, दि.३१.०८.२०२१ 

8) आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. १८३/२०२२ दि.२४.०५.२०२२ 

५) उपायुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.६१६/आस्थापना, दि.०८.०३.२०२३ 


प्रस्तावना:- 
श्री. कमलेश WHR पारतवार, मोहरीर, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, नागपूर महानगरपालिका 


यांनी त्यांची सेवा नागपूर महानगरपालिकेतून अकोला महानगरपालिकेत वर्ग करण्याबाबत विनंती केली 
आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सेवा लिपिक पदावर वर्ग करण्याबाबत अकोला महानगरपालिकेने ठराव 
क्र. ०९, दि.३१.०८.२०२१ अन्वये मान्यता दिलेली असून आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका यांचे संदर्भ 
क्र. ४ येथील पत्रान्वये ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. याबाबत नागपूर महानगरपालिकेने ठराव क्र. ४३२, 
दि.२२.०८.२०१९ अन्वये सेवा अकोला महानगरपालिकेत वर्ग करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने 
उपायुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र. ५ येथील पत्रान्वये श्री. पारतवार यांच्या सेवा अकोला 
महानगरपालिका येथे लिपिक पदावर कायमस्वरुपी वर्ग करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला. 

२. या प्रस्तावानुसार नागपूर हाहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील श्री. पारतवार, मोहरीर, 
घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, यांची अकोला महानगरपालिकेत लिपिक या सवंर्गात सेवा वर्ग करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः नामपा-१२२३/प्र.क्र.११९/नवि-२६ 


शासन निर्णय 
श्री. PAA WHR पारतवार, मोहरीर, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, नागपूर महानगरपालिका 
यांची सेवा समकक्ष वेतनश्रेणीवरील पदावर काम करण्याच्या व महाराष्ट्र महानगरपालिका सेवा (सेवा भरती 
व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २००८ मधील नियम ६ मधील अटी व इातींच्या अधिन राहून नागपूर 
महानगरपालिकेतून अकोला महानगरपालिकेत परस्पर संमतीने लिपिक पदावर वर्ग करण्यास पुढील 
अटीच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे . 
२. ओ) श्री. पारतवार हे अकोला महानगरपालिकेत रुजू झाल्यानंतर त्यांचा मोहरीर, घनकचरा 
व्यवस्थापन विभाग, नागपूर महानगरपालिका या पदावरील धारणाधिकार संपुष्टात येईल. 
ब) अशी नियुक्‍ती झाल्यानंतर, त्या पदधारकाची ज्येष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या 
संवर्गात सर्वात कनिष्ठ (Zero Seniority ) राहील. 
को श्री. पारतवार हे यांच्या वेतनाचा खर्च हा अकोला महानगरपालिकेने करावा. 
३. आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांनी श्री. पारतवार यांना अकोला महानगरपालिकेत रुजू 
होण्याकरिता त्यांच्या सेवा विषयक बाबींची पूर्तता करून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच आयुक्‍त, अकोला 
महानगरपालिका यांनी श्री. पारतवार यांना महानगरपालिकेतील लिपिक या पदावर रुजू करून घ्यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०६२४१७५७०५३९२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


000 


VIDYA RAMAPPA © 
HAMPAYYA 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
9) आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 
२) आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका, अकोला. 
३) श्री कमलेश प्रकाश पारतवार, मोहरीर, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, नागपूर महानगरपालिका. 
४) निवडनस्ती (नवि -२६). 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


